RNI No. MAHBIL / 2009 / 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ७ , अंक ५ ] 


सोमवार , जुलै ५ , २०२१ / आषाढ १४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ५ ल जुलै २०२१ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. VIII OF 2021 . 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ( URBAN AREAS ) 
PROTECTION AND PRESERVATION OF TREES ACT , 1975 . 


सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ८ . 
महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ 

यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक . 
ज्याअर्थी , यात पुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन 
महा . ४४. अधिनियम , १ ९ ७५ यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या 

वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे . 


१ ९ ७५ चा 


भाग पाच -१ ९ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै ५ , २०२१ / आषाढ १४ , शके १ ९ ४३ 


१ . 


महा . ४४ . 


66 


- 


३ . 


: 


४४ याच्या कलम 


३ ची सुधारणा . 


चा महा . 


संक्षिप्त नाव . 

या अधिनियमास , महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ , 
असे म्हणावे . 
सन १ ९ ७५ चा 

२ . महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , १ ९ ७५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक “ मुख्य 
मुख्य अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम २ मधील , 
४४ याच्या कलम 
२ ची सुधारणा . 

( १ ) खंड ( १ - क ) ला खंड ( १ - कक ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल ; 

( २ ) असा नवीन क्रमांक दिलेल्या खंड ( १ - कक ) च्या अगोदर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात 
येईल : 

“ ( १ - क ) “ पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्ष ” याचा अर्थ , शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येतील 

अशा मानकांनुसार , वृक्ष प्राधिकरणाद्वारे तसे वर्गीकृत केलेले झाड , असा आहे ; " . 
सन १ ९ ७५ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मधील , - 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

( १ ) पोट - कलम ( १ ) च्या अगोदर , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात येईल 

" ( अ -१ ) महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ सन २०२१ 
याच्या प्रारंभानंतर , होईल तितक्या लवकर , राज्य शासन , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , शासनाच्या 
सचिव पदापेक्षा कमी दर्जाचे नसतील अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारे , महाराष्ट्र राज्य वृक्ष 
प्राधिकरण घटित करील . ” ; 

( २ ) पोट - कलम ( २ ) मधील , तक्त्यामधील , नोंद २ मधील , स्तंभ ( २ ) मधील “ नगरपालिकेचा 
अध्यक्ष ” या शब्दांऐवजी “ नगरपालिकेचा मुख्य अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ३ ) पोट - कलम ( ३ ) मधील , “ ज्यांना वृक्षाचे रोपण आणि जतन या क्षेत्रातले विशेष ज्ञान आणि 
प्रत्यक्ष अनुभव असेल अशा , बिनसरकारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना ” या मजकुराऐवजी “ शासनाद्वारे , 
वेळोवेळी अधिसूचित करण्यात येईल अशा किमान कालावधीचा , झाडांची लागवड ( रोपण ) , जतन व 
संवर्धन यांमधील अनुभव असलेल्या बिनसरकारी संघटनांसह सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांपैकी तज्ञ 

व्यक्तींना ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
सन १ ९ ७५ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या प्रकरण चार मधील , कलम ७ च्या अगोदर पुढील कलम समाविष्ट करण्यात 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
४४ यामध्ये नवीन 

कलम ६ अ 
समाविष्ट करणे . 


४ . 


येईल : 


CG 


महाराष्ट्र राज्य वृक्ष 
प्राधिकरणाची 

कर्तव्ये . 


3 ; 


६ अ . संबद्ध अधिनियमात किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात 
काहीही अंतर्भूत असले तरी , आणि राज्य शासनाने दिलेल्या कोणत्याही विशेष किंवा सर्वसाधारण निदेशांस 
अधीन राहून , महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण , पुढील गोष्टींसाठी जबाबदार असेल : 

( एक ) वृक्ष प्राधिकरणाच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे 
( दोन ) संपूर्ण राज्यातील पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन करणे 

( तीन ) पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाची दोनशेपेक्षा अधिक झाडे तोडण्याच्या 
संबंधात , वृक्ष प्राधिकरणाने त्याच्याकडे निर्दिष्ट केलेल्या अर्जावर निर्णय घेणे 

( चार ) पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्ष तोडण्याच्या संबंधात , वृक्ष प्राधिकरणाने त्यांच्याकडे निर्दिष्ट 
केलेल्या अर्जावर निर्णय घेणे 


3 ; 


3 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै ५ , २०२१ / आषाढ १४ , शके १ ९ ४३ 


३ 


५ . 


१ ९ ७५ चा 


७ ची सुधारणा . 


CG 


3 


3 


3 


3B 


( पाच ) झाडाचे संरक्षण व संवर्धन करण्याशी संबंधित असणारी इतर कोणतीही कामे 
करणे . " . 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मधील , 

महाराष्ट्र 
( १ ) खंड ( ब ) मध्ये , “ पाच वर्षांतून एकदा ” या मजकुरानंतर , “ भौगोलिक माहिती प्रणाली अधिनियम क्रमांक 
( जीआयएस ) आधारित झाडांची गणना किंवा अन्य कोणतेही आधुनिक तंत्रज्ञान यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञान ४४ याच्या कलम 
साधनांचा वापर करून ” हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल ; 
( २ ) खंड ( आय ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येतील : 

' ( आय ) प्रतिरोपण करण्यात येणाऱ्या झाडाच्या वयाच्या संख्येएवढी , त्याच जातीच्या 
किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक किंवा मूळ जातीच्या झाडांची लागवड करणे आणि असे प्रतिरोपण 
केवळ तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच करणे 

( ज ) नागरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व जमिनींमध्ये भरपाई वृक्ष 
लागवड केली जात असल्याची आणि भरपाई वृक्ष लागवडीसह सर्व झाडे जगतील याची 
सुनिश्चिती करणे 

( के ) झाडांचे संवर्धन व जतन करण्यासाठी वृक्ष उपकराचा विनियोग करण्याची सुनिश्चिती 
करणे 

( ल ) महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने , वेळोवेळी नेमून दिलेले इतर कोणतेही उपक्रम पार 
पाडणे 

( म ) पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्ष म्हणून कोणते झाड वर्गीकृत करावयाचे आहे याचा निर्णय 
घेणे आणि पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्षांची प्रगणना करणे ; 

( न ) नागरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या मालकीची जमीन किंवा शासनाच्या मालकीची जमीन 
वृक्षारोपणाच्या प्रयोजनासाठी राखून ठेवली आहे याची सुनिश्चिती करणे , आणि असे वृक्षारोपण , 
शास्त्रीयदृष्ट्या करण्यात येईल आणि स्थानिक प्रजातींचे जतन करण्याच्या आणि ३३ टक्केपेक्षा 
कमी नसेल इतक्या मर्यादेपर्यंत हरित आच्छादित क्षेत्रामध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने करण्यात येईल 
याची सुनिश्चिती करणे ; 

( ओ ) प्रत्येक वर्षी , तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्रीय पद्धतीने झाडांची छाटणी करण्याची 
व त्यांची देखभाल करण्याची सुनिश्चिती करणे ; 

( प ) नैसर्गिकरीत्या पडलेल्या प्रत्येक झाडासाठी , नागरी स्थानिक प्राधिकरणाकडून भरपाई 
वृक्ष लागवड केली जात असल्याची सुनिश्चिती करणे ; 

( क्यू ) या अधिनियमाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी इतर कोणत्याही योजना किंवा उपाययोजना 
हाती घेणे . ” . 
६ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ मधील , 

महाराष्ट्र 
( १ ) पोट - कलम ( २ ) मध्ये , पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

अधिनियम क्रमांक 
परंतु , जेव्हा मोठ्या प्रमाणात झाडे पाडण्याचे प्रस्तावित केले असेल त्याबाबतीत , संबंधित ४४ याच्या कलम 

८ ची सुधारणा . 
संकल्पचित्रासाठी , पाडणे आवश्यक असलेल्या झाडांच्या संख्येसह पर्यायी संकल्पचित्र , अर्जासोबत सादर 
करण्यात येईल . ” 


सन १ ९ ७५ चा 


CG 


भाग पाच -१ ९ -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै ५ , २०२१ / आषाढ १४ , 


शके १ ९ ४३ 


CG 


( २ ) पोट - कलम ( ३ ) , मध्ये , 
( अ ) खंड ( क ) मधील , 

( एक ) उप - खंड ( तीन ) मधील “ आणि ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 
( दोन ) उप - खंड ( चार ) नंतर , पुढील उप - खंड जादा दाखल करण्यात येतील : 

“ ( पाच ) जर पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्ष पाडावयाचा असेल तर , जाहिरातीमध्ये विनिर्दिष्टरीत्या 
तसे नमूद करावे ; आणि 

( सहा ) शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल अशा निकषानुसार व पद्धतीनुसार 
पाडावयाच्या झाडाचे वय निर्धारीत करणे . ” ; 
( ब ) खंड ( अ -१ ) नंतर , पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येतील : 

परंतु , जेव्हा पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाची दोनशे पेक्षा अधिक झाडे पाडण्याचे 
प्रस्तावित असेल तेव्हा , अशा बाबतीत , वृक्ष प्राधिकरण , सदर प्रकरण , त्याच्या अहवालासह व 
शिफारशींसह महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे निर्दिष्ट करील 

परंतु आणखी असे की , जेव्हा पाडण्याचे प्रस्तावित केलेले झाड हे , पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्ष 
असेल तेव्हा , अशा बाबतीत , वृक्ष प्राधिकरण , किंवा यथास्थिति , वृक्ष अधिकारी , सदर प्रकरण , 
त्याच्या अहवालासह व शिफारशींसह , महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे निर्दिष्ट करील : 

परंतु तसेच , वृक्ष प्राधिकरण , किंवा यथास्थिति , वृक्ष अधिकारी , पाडावयाच्या झाडांची 
संख्या दोनशे पेक्षा कमी ठेवता यावी म्हणून भूविकास किंवा अन्य कोणताही प्रकल्प , लहान - लहान 

भागांमध्ये उप - विभाजित केला जाणार नाही याची खात्री करील . ” ; 
( ३ ) पोट - कलम ( ४ ) मध्ये , पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 

परंतु , या पोट - कलमाच्या तरतुदी पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्ष पाडण्याच्या बाबतीत लागू असणार 


: 


: 


CG 


नाहीत . ” ; 


3B 


( ४ ) पोट - कलम ( ५ ) मधील , 

( अ ) पोट - कलम ( ५ ) ला खंड ( अ ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल ; 

( ब ) अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या खंड ( अ ) मध्ये “ अर्जदार , पाडावयाच्या झाडांच्या दुप्पट 
झाडे लावील , ” या मजकुराऐवजी “ अर्जदार , पाडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या अंदाजित केलेल्या वयाइतक्या 
झाडांच्या संख्येइतकी झाडे लावील आणि लावण्यात यावयाची अशी झाडे ही , किमान सहा फूट इतक्या 
उंचीची असतील ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( क ) अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या खंड ( अ ) नंतर , पुढील खंड जादा दाखल करण्यात 
येईल 

" ( ब ) वृक्ष अधिकारी , शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल अशा निकषानुसार व 
पद्धतीनुसार पाडल्या जाणाऱ्या झाडाचे वय निर्धारित करील . ” 
( ५ ) पोट - कलम ( ५ ) नंतर , पुढील पोट - कलमे समाविष्ट करण्यात येतील : 

" ( ५ अ ) अर्जदार व वृक्ष प्राधिकरण किंवा वृक्ष अधिकारी असे सुनिश्चित करतील की , भरपाई 
वृक्ष लागवड करण्यात येईल आणि लावलेली झाडे कमीत कमी सात वर्षांच्या कालावधीसाठी जगतील . 
या कालावधीमध्ये झाडे न जगल्यास , तितक्याच संख्येतील झाडांची लागवड करून त्याची हानीपूर्ती 
( भरपाई ) करण्यात येईल , याची देखील ते सुनिश्चिती करतील 

परंतु , जर भरपाई वृक्ष लागवड करणे अर्जदाराला शक्य नसेल तर , अर्जदार , पाडलेल्या झाडांच्या 
मूल्यांपेक्षा कमी नसेल इतकी रक्कम जमा करील . असे मूल्यांकन शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल 
अशा पद्धतीवर आधारित असेल 


3 ; 


- 


: 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै ५ , २०२१ / आषाढ १४ , शके १ ९ ४३ 


५ 


परंतु आणखी असे की , जमा केलेल्या रकमेचा विनियोग केवळ , भरपाई वृक्ष लागवडीसाठी , 
त्याच्या जतन करण्याच्या आणि या कालावधीत न जगलेल्या झाडांच्याऐवजी भरपाई वृक्ष लागवड 
करण्याच्या प्रयोजनासाठीच करण्यात येईल . 

( ५ ब ) ( अ ) वृक्ष प्राधिकरण , पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाची दोनशेपेक्षा अधिक झाडे 
पाडण्यासाठी प्राप्त झालेला अर्ज , महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे निर्दिष्ट करील . 

( ब ) वृक्ष प्राधिकरण , किंवा यथास्थिति , वृक्ष अधिकारी , पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्ष पाडण्याचा अर्ज 
महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे निर्दिष्ट करील . 

( क ) महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण , वृक्ष प्राधिकरणाने किंवा , यथास्थिति , वृक्ष अधिकाऱ्याने खंड 
( अ ) व ( ब ) अन्वये त्यांच्याकडे निर्दिष्ट केलेला अर्ज , वृक्ष प्राधिकरणाकडून किंवा वृक्ष अधिकाऱ्याकडून 
संदर्भ प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या कालावधीत , शतींसह किंवा शर्तीशिवाय , 
एकतर मान्य करील अथवा तो नाकारू शकेल . 

( ड ) जेव्हा महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण , झाडे पाडण्याला परवानगी देईल तेव्हा , महाराष्ट्र राज्य 
वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करणे आवश्यक असल्याचे वाटत असेल तर , वृक्ष प्राधिकरण , 
निर्णय कळविल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी त्याच्या 
कारणांसह महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाला विनंती करू शकेल . त्यानंतर , अशा विनंतीवर , महाराष्ट्र 
राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडून दहा दिवसांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल . 

( ५ क ) पोट - कलम ( ५ ) अन्वये झाडे पाडण्यास परवानगी दिलेल्या झाडांच्या ऐवजी लागवड 
केलेल्या नवीन झाडांचे , उपलब्ध असलेल्या नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करून भौगोलिक स्थानचित्रांकन 
( जिओ - टगिंग ) व संनियंत्रण करण्यात येईल . ” . 

७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १८ मध्ये , पोट - कलम ( २ ) नंतर , पुढील पोट - कलमे जादा दाखल सन १ ९ ७५ चा 
करण्यात येतील : 

महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
( ३ ) या कलमाच्या तरतुदींअन्वये जमा केलेल्या वृक्ष उपकराचा विनियोग , शासन वेळोवेळी ४४ याच्या कलम 

१८ ची सुधारणा . 
निदेश देईल अशा रीतीने , स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येईल . 

( ४ ) राज्य शासनास , विद्यमान हरितआच्छादन क्षेत्रे विचारात घेऊन आणि झाडांचे जतन व 
संवर्धन करण्यासाठी क्षेत्राच्या गरजेचे निर्धारण करून , विविध नागरी स्थानिक प्राधिकरणांसाठी , उपकराच्या 
विनियोगासाठी निदेश देता येतील व विविध निकष , निर्धारित करता येतील . ” . 


CG 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै ५ , २०२१ / आषाढ १४ , शके १ ९ ४३ 


८ . 


सन १ ९ ७५ चा 

महाराष्ट्र 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये , “ एक हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल 
अधिनियम क्रमांक आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या ” या मजकुराऐवजी , “ शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल 
४४ याच्या कलम अशा पद्धतीचा वापर करून , काढलेल्या झाडाच्या मूल्याइतके परंतु , एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
२१ ची सुधारणा . 

रकमेच्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै ५ , २०२१ / आषाढ १४ , शके १ ९ ४३ 

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 
राज्याच्या नागरी क्षेत्रातील झाडांचे संरक्षण व जतन करण्याकरिता , झाडे तोडण्याचे नियमन करून आणि 
त्या क्षेत्रांमध्ये समुचित प्रमाणात नवीन झाडे लावण्याची तरतूद करण्याकरिता , महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे 
संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ ( १ ९ ७५ चा महा . ४४ ) , अधिनियमित करण्यात आलेला आहे . 

२ . राज्याच्या विविध नागरी क्षेत्रांत नागरीकरण व औद्योगीकरण यांमध्ये सतत वाढ होत असल्यामुळे 
आणि अशा क्षेत्रांत विविध पायाभूत प्रकल्प जलद गतीने राबविले जात असल्यामुळे अजुनही मोठ्या प्रमाणावर 
बेसुमार वृक्षतोड करण्यात येत आहे . म्हणून , राज्याच्या नागरी क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीचे नियंत्रण 
करणे , वृक्षतोड कमी करणे आणि तिचे नियमन करणे ही तातडीची गरज आहे . 

३ . वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होते , म्हणून , होणाऱ्या हानीस प्रतिबंध करण्यासाठी 
आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी , पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्षांचे मोठ्या प्रमाणात संरक्षण करण्याची , झाडांची 
लागवड व जतन करण्याची आणि नागरी क्षेत्रांमध्ये हरित आच्छादित क्षेत्र वाढविण्याची , सुनिश्चिती करण्यासाठी 
उक्त अधिनियमाची कलमे २ , ३ , ७ , ८ , १८ व २१ यांमध्ये यथोचित सुधारणा करण्याचे आणि त्यामध्ये नवीन 
कलम ६ अ समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 


. 


४ . 


प्रस्तावित विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत 


( अ ) “ पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्ष ” यांचे संवर्धन करण्यासाठी तरतूद करणे ; 
( ब ) महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण घटीत करणे व त्यांची कर्तव्ये यांची तरतूद करणे ; 

( क ) सध्या अस्तित्वात असलेल्या झाडांची गणना करण्यासाठी नवीन व आधुनिक तंत्रज्ञान साधनांचा 
वापर करण्याची तरतूद करणे ; 

( ड ) वृक्ष प्राधिकरणास , झाडांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करणे , झाडे जिवंत राहण्याची सुनिश्चिती 
करणे , झाडांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी वृक्ष उपकराचा योग्य विनियोग करणे , त्यांची शास्त्रीय व भरपाई 
लागवड आणि देखभाल करणे यांच्याशी संबंधित असणारी अतिरिक्त कर्तव्ये प्रदान करणे 


ई ) झाडे तोडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यांची भरपाई लागवड करण्यासाठी अधिक 
तपशीलवार कार्यपद्धतीची तरतूद करणे ; 
( फ ) जमा केलेल्या वृक्ष उपकराचा योग्य विनियोग करण्यासाठी 

तरतूद 

करणे 
( ग ) अधिनियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून पाडलेल्या झाडांकरिता शास्तीमध्ये वाढ करण्यासाठी 


3 


तरतूद करणे . 


५ . 


वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २८ जून २०२१ . 


आदित्य ठाकरे , 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै ५ , २०२१ / आषाढ १४ , शके १ ९ ४३ 

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन 
या विधेयकात , वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबधीचे पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत : 

खंड २.- उक्त अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये “ पुरातन ( हेरीटेज ) ” या संज्ञेची व्याख्या समाविष्ट 
करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये , वृक्ष प्राधिकरणाद्वारे पुरातन ( हेरीटेज ) वृक्ष म्हणून वर्गीकृत केलेल्या 
झाडाची मानके अधिसूचित करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 

खंड ३.- ( क ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये पोट - कलम ( अ -१ ) समाविष्ट करण्याचा 
हेतू असलेल्या उप - खंड ( १ ) अन्वये , शासनाच्या सचिव पदापेक्षा कमी दर्जाचे नसतील अशा अधिकाऱ्यांचा 
समावेश असणारे , महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण घटित करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात 
आला आहे ; आणि 


( ख ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ३ ) मध्ये सुधारणा करण्याचा हेतू असलेल्या , 
उप - खंड ( ३ ) अन्वये , प्रत्येक वृक्ष प्राधिकरण , झाडांची लागवड ( रोपण ) , जतन व संरक्षण यांमधील अनुभव 
असलेल्या तज्ञ बिन - सरकारी संघटनांसह सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशित करण्यासाठीचा 
किमान कालावधी अधिसूचित करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 

खंड ६.- ( क ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ च्या पोट - कलम ( ३ ) च्या खंड ( क ) मध्ये उप 
खंड ( सहा ) , समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या , उप - खंड ( २ ) ( अ ) ( दोन ) अन्वये , पाडावयाच्या झाडाचे 
वय निर्धारित करण्याचे निकष व पद्धती अधिसूचित करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात आला 


आहे ; 


( ख ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ च्या पोट - कलम ( ५ ) मध्ये खंड ( ब ) समाविष्ट करण्याचा 
हेतू असलेल्या , उप - खंड ( ४ ) ( क ) अन्वये , पाडावयाच्या झाडाचे वय निर्धारित करण्याचे निकष व पद्धती 
अधिसूचित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ; आणि 


( ग ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये पोट - कलम ( ५ अ ) समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या 
उप - खंड ( ५ ) मध्ये पहिल्या परंतुका अन्वये , पाडावयाच्या झाडांची मूल्यांकन पद्धती अधिसूचित करण्याचा 
अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 

खंड ८.- ( क ) उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट - कलम ( १ ) ची सुधारणा करण्याचा 
हेतू असलेल्या या खंडान्वये , पाडलेल्या झाडांचे मूल्यांकन निर्धारित करण्याची पद्धती ठरविण्याचा अधिकार 
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 


२. वैधानिक अधिकारी सोपविण्यासंबंधीचे उपरोल्लिखित प्रस्ताव हे सामान्य स्वरूपाचे आहेत . 


विधान भवन : 
मुंबई , 
दिनांक ५ जुलै २०२१ . 


राजेन्द्र भागवत , 

सचिव , 


महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


